कृषि शिक्षणासंदर्भात नवीन धोरण 
निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१)/७ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०६ मे, २०२१. 


संदर्भ -: 9) मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेली दि.१७.०३.२०२१ रोजीची बैठक. 
२) महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद कार्यालयाचे पत्र क्र.मकृप/शिक्षण-१/ 
प्र.क्र.४१९/८३६/२०२१, दि.१९.०४.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथे नमुद केल्यानुसार दि.१७.०३.२०२१ रोजी मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यातील कृषि प्रवेश प्रक्रिया व आगामी कृषि शिक्षण धोरणासंदर्भात संपन्न झालेल्या 


बैठकीमध्ये, कृषि शिक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी डॉ.एस.एन.पुरी, माजी कुलगुरु यांच्या 
अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती गठीत करण्यात यावी असे निर्देश मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले 
आहेत. त्यानुसार कृषि परिषदेने समिती गठीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये शासनास 
सादर केला आहे. त्यानुषंगाने नवीन कृषि शिक्षण धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये ४ कृषि विद्यापीठे कार्यरत आहेत. चारही कृषि विद्यापीठांमध्ये विविध पदविका, 
पदवी, पदव्युत्तर पदवी व आचार्य पदवी अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. कृषि शिक्षणाची गुणवत्ता 
वाढविण्याच्या दृष्टिने कृषि शिक्षणाचे नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती 
गठीत करण्यात येत आहे. 


नाव पदनाम 
डॉ. एस.एन.पुरी, माजी कुलगुरु, मफुकृवि, राहुरी व मध्यवर्ती कृषि अध्यक्ष 
विद्यापीठ, इंफाळ 
डॉ. एस.एस.मगर, माजी कुलगुरु, डॉ. बासाकोकृवि, दापोली सदस्य 
डॉ. डी .एल. साळे, माजी अधिष्ठाता (कृषि), डा. पंदेकृवि, अकोला सदस्य 
डॉ. विलास पाटील, माजी अधिष्ठाता (कृषि), वनामकृवि, परभणी सदस्य 
डा. सतिश नारखेडे, अधिष्ठाता (कृषि), डॉ. बासाकोकृवि, दापोली सदस्य 
ST. अशोक फरांदे, अधिष्ठाता (कृषि) तथा अध्यक्ष, संचालक शिक्षण सदस्य सचिव 
समन्वय समिती, मफुकृवि, राहुरी 


शासन निर्णय क्रमांकः APT १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१/७ ओ 


उपरोक्त समितीने खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून त्यांचा स्वयंस्पष्ट अहवाल दोन 


महिन्यांच्या कालावधीत शासनास सादर करावा. 


१) अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ चार कृषि विद्यापीठांपैकी कोणत्याही 


विद्यापीठाकडून तात्पुरत्या स्वरुपात उपलब्ध करुन घेण्याचे अधिकार समितीस असतील. 


२) समितीचे कामकाज सुरु झाल्यापासून शासनास अहवाल सादर होईपर्यंत होणारा आर्थिक खर्च 


चारही कृषि विद्यापीठांनी त्यांच्या महसूली उत्पन्नातून समसमान स्वरुपात विभागून घ्यावा व तो 


समितीचे सदस्य सचिव यांचेकडे जमा करावा. 


३) समितीचे संपूर्ण प्रशासकीय व आर्थिक कामकाज सदस्य सचिव यांचेमार्फत करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०६१५२०४३९८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Balasaheb Kisan 
Raskar 


(बा. कि. रासकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१ 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


पु 


मा.मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधानभवन, मुंबई, 

१०)मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई, 

११) सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

१२) कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर, 

१३) कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
) 
) 


-८४) 


&ौ. 


(३ 


vo 


१४ कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
१५) कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप १०२०/प्र.क्र.१०० (भाग-१/७ अ 


१६) डॉ. एस.एन.पुरी, माजी कुलगुरु, मफुकृवि, राहुरी व मध्यवर्ती कृषि विद्यापीठ, इंफाळ, पुरी निवास, 
घर नं. ६५०, वार्ड नं.१३, मोवाड, ता. नरखेड, जि. नागपूर. 

१७) डॉ. एस.एस.मगर, माजी कुलगुरु, डॉ. बासाकोकृवि, दापोली, १७ क्र्णानुबंध हौ.सो.,डी.पी.रोड, 
औंध, पुणे ४११००७. 

१८)डॉ. डी.एल.साळे, माजी अधिष्ठाता (कृषि), डॉ. पंदेकृवि, अकोला, पोस्ट, निगडी खुर्द, ता. जत, 
जि. सांगली 

१९) डॉ. विलास पाटील, माजी अधिष्ठाता (कृषि), वनामकृवि, परभणी, भाग्यलक्ष्मी नगर, बसमत रोड, 
परभणी ४३१४०१. 

२०) डॉ. सतिश नारखेडे, अधिष्ठाता (कृषि), डॉ. बासाकोकृवि, दापोली 

२१) डॉ. अशोक फरांदे, अधिष्ठाता (कृषि) तथा अध्यक्ष, संचाळक शिक्षण समन्वय समिती, महात्मा फुले 
कृषि विद्यापीठ, राहुरी 

२२) कार्यासन (७ अ) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


